आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील 
निधी वितरण. (कार्यक्रम खर्च- 
मागासवर्गीय कल्याण- लेखाशीर्ष 
२२२५ डी ७३४, १०-कंत्राटी सेवा) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२०/ प्र.क्र.४३ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-१५ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा - 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४ /अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 

२) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. संकीर्ण-२०२०/ प्र.क्र.२२/ HITT प्रशा-४, दि.१६.०४.२०२०. 

3) आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांचे पत्र क्र.रोजंदारी-२०२०/ प्र.क्र.भाग- 
५/का.२(३)/३२६९, दि.१५.०९.२०२०. 


प्रस्तावना:- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत शासकीय आश्रमशाळा समुह (लेखाशिर्ष २२२५ डी७३४) ही 
योजना राबविण्यात येते. सदर योजनेंतर्गत शासकीय आश्रमशाळांमध्ये वर्ग-३ व वर्ग-४ चे शिक्षक/ 
कर्मचारी रोजंदारी/ तासिका/ कंत्राटी तत्वावर नेमले जातात, अशा कर्मचाऱ्यांचे मानधन/ परिश्रमिक 
बाब क्र ०२-मजूरी या उद्दिष्ट शिर्षाखाळी दिले जात असे. परंतु, वित्त विभागाने दिनांक १६ एप्रिल, 
२०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये यासाठीची तरतुद “ १०-कंत्राटी सेवा” या उद्दिष्टाखाली 
करण्याबाबत निर्देशित केले होते. त्या अनुषंगाने माहे सप्टेंबर, २०२० च्या विधीमंडळाच्या पावसाळी 
अधिवेशनामध्ये लाक्षणिक पुरवणी मागणीद्वारे १०-कंत्राटी सेवा हे उद्दिष्ट उपलब्ध करुन घेण्यात आले 
आहे. सदर उद्दीष्टाखाली निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मागणी क्रमांक टी-५ मधील 
शासकीय आश्रमशाळा समुह या योजनेंच्या (लेखाशिर्ष २२२५ डी७३४) १०-कंत्राटी सेवा या 
उद्दीष्टाखाली रू.|७००.०० लाख इतकी तरतूद नियंत्रक अधिकारी तथा आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
महाराष्ट्र राज्य यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. लॉक डाऊनमुळे 
पुढील कालावधीत राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरूपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर 
वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन 
खर्च करावा. 

3. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतूद त्यांच्या अधिपत्याखालील आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.४३/कार्यासन.६ 


8, सदर निधीचा वापर शासकीय आश्रमशाळांमध्ये कार्यरत रोजंदारी/ तासिका/ कंत्राटी 
तत्वावरील शिक्षक/ कर्मचाऱ्यांचे सन २०१९-२० मधील प्रलंबित मानधन/परिश्रमिक अदा करण्यासाठी 
करण्यात यावा, यामध्ये जास्त कालावधीकरीता प्रलंबित असलेले मानधन प्रथमत: अदा करण्यात यावे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व अनौ.सं.क्र.५१०१/ व्यय-१४, दि.६.१०.२०२० अन्वये 
दर्शविलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


G. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१००११२५८०२८२२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


R a V | al d | a Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 


DigaMbarro ४४५७७ 
7737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, 
Aute कब हत year as 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 
६. व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
७. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
८. उपसंचालक, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती(सवी. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१२. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४ व अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती (का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


